प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या 
नोंदणीकृत संस्थांना सहाय्यक अनुदान 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र .संकीर्ण ८२२३/ प्र.क्र.२७७/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ८ ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा :- १.शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक प्रकक्षे/सहाअ 
२०१२/प्र.क्र.१५१/सांका.४, दिनांक २४ जुले, २०१२. 
२.संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. सांकासं/ 
४१४५, दि. २४ जुले, २०२३. 


प्रस्तावना : 

प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या नोंदणीकृत संस्थांना सहाय्यक अनुदान 
योजनेतंर्गत उपर्निर्दिष्ट १ येथील शासन निर्णयान्वये प्रयोगात्मक कला क्षेत्रातील पात्र 
संस्थांना सहाय्यक अनुदान देण्यात येते. त्यानुषंगाने सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता 
पात्र ठरलेल्या नोंदणीकृत संस्थांना सहायक अनुदान देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय: 

प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या नोंदणीकृत संस्थांना सहाय्यक अनुदान 
योजनेतंर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता प्रयोगात्मक कला क्षेत्रातील परिशिष्ट-अ 
मधील पात्र ४१ नोंदणीकृत संस्थांना ३३.०० लक्ष (अक्षरी रुपये तेहत्तीस लक्ष फक्त) इतक्या 
सहाय्यक अनुदानास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. सदर खर्च लेखाशिर्ष मागणी sh. झेडी-२,२२०५ कला व संस्कृती, कला व 
सांस्कृतिक संस्था, (०५) कला व सांस्कृतिक संस्थांना सहाय्यक अनुदान, (०५) (०१) कला व 
सांस्कृतिक संस्थांना सहाय्यक अनुदान (२२०५ १६२३) ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या वर्षासाठी मंजूर असलेल्या आर्थिक तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 


टी: यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचाळनालय यांना नियंत्रण अधिकारी 
तसेच लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३/ प्र.क्र.२७७/सां.का.४ 


४. सदर खर्च वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनिमय, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 
उपविभाग-३, अ.क्र. ४ परिच्छेद क्र. २७ (२ (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
अधिकारानुसार मंजूर करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक. 
२०२३०८०८१८१२५५४८२३ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by BALASAHEB ISHWAR SAWANT 
BA LASA H E B DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=79fcecc76dd8693a7 bfcec682ee63eee2edafO 


ISHWAR ne 
SAWANT ./ उ 
(बाळासाहेब सावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. उप सचिव (सां.का.४) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, पहिला 


मजला, एम. जी. रोड, मुंबई ४०० ०३२. 
५. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
११.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१२.निवड नस्ती, सां.का.४. 


eon & टक 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३/ प्र.क्र.२७७/सां.का.४ 


परिशिष्ट 
पात्र ४३ संस्थांची यादी 

अ.क्र पात्र संस्थेचे नाव वर्ग 

१ | पटेल कल्वरल HSI, मुंबई २,००,०००/- 

२ अय्यर फाठंडेडान, मुंबई १,००,०००/- 
संक्रीता फाउंडेडान, मुंबई १,००,०००/- 

४ बोधी नाटय परिषद,मुंबई ५०,०००/- 

षु श्री aay संगितालय, मुंबई ५०,०००/- 
प्रारंभ कळा अकादमी, ठाणे १,००,०००/- 

७ तक्षशीला नृत्य कलामंदिर, ठाणे १,००,०००/- 

८ विश्राम ठाकर आदिवासी कला आंगण चॅरीटेबल ट्रस्ट, ५०,०००/- 
पिंगुळी गुढीपूर, जि.सिंधुदूर्ग 

९ मराठी साहित्य संस्कृती व कला मंडळ, नवी मुंबई ५०,०००/- 

| शाहीर शामराव खडके सांस्कृतिक लोककला मंडळ, १,००,०००/- 
सावर्डे, जि.सोलापूर 

णां स्वप्नील - सपना लोककला विकास मंडळ, ५०,०००/- 
मानेगांव,जि.सोलापूर 

१२ जय भवानी कलापथक सांस्कृतिक मंडळ, जवळा, १,००,०००/- 
जि.सोलापूर 

१३ सुन्द्रीसम्राट कै. सिद्राम जाधव सांस्कृतिक कला मंडळ, १,००,०००/- 
सोलापूर 

१४ सप्तरंग थिएटर्स, अहमदनगर, १,००,०००/- 

१५ स्व. वसंतराव चांदोरकर स्मृती प्रतिष्ठान, जळगाव ५०,०००/- 

१६ चंदन युवक शिक्षण व्यायाम विकास HIST मंडळ, ५०,०००/- 
औरंगाबाद 

१७ श्रीकृष्ण सांस्कृतिक व ग्रामीण विकास संस्था, नादरपूर, ५०,०००/- 
जि.औरंगाबाद 

१८ । जयसाई नटराज नाटय चित्रपट कला व सांस्कृतिक ५०,०००/- 
संस्था, औरंगाबाद 

१९ सामाजिक जनजागृती कला विकास जि.औरंगाबाद ५०,०००/- 

२० | बालगंधर्व सांस्कृतिक कला,क्रोडा व युवक मंडळ, ५०,०००/- 
परभणी 

२१ स्वप्नरंग सांस्कृतिक संस्था सिने स्टार अकादमी, नांदेड ५०,०००/- 

२२ मानवसेवा सामाजिक प्रतिष्ठान, जि.बीड ५०,०००/- 

२३ प्रगती सेवाभावी संस्था, पाडळी, जि.बीड ५०,०००/- 

२४ | वैभव सांस्कृतिक कला मंडळ, नागपूर 2,00,000/- 

२५ अजित बालक मंडळ, नागपूर २,००,०००/- 

२६ जयभिम डा. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती, २,००,०००/- 
रामटेक, नागपूर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३/ प्र.क्र.२७७/सां.का.४ 


२७ स्वानंद सांस्कृतिक मंडळ, नागपूर १,००,०००/- 
२८ | आदित्य बहुउद्देशीय संस्था रामटेक, जि. नागपूर १,००,०००/- 
२९ श्री पिराजी बहूद्देशीय संस्था, नागपूर १,००,०००/- 
३० ARR बहूद्दवेशीय संस्था, नागपूर १,००,०००/- 
३१ । नटराजक्रोडा मंडळ, नागपूर ५०,०००/- 
३२ रखुमाई सेवा मंडळ, नागपूर ५०,०००/- 
३३ पंचरंगी निशान खडीगंमत मंडळ, नागपूर ५०,०००/- 
३४ | जनजागृती कलंगी शाहिर मंडळ, नागपूर ५०,०००/- 
३५ | नागरी सांस्कृतिक व बहु संस्था, गोंदिया ५०,०००/- 
३६  । प्रेरणा अल्पसंख्याक महिला बाल व युवक कल्याण १,००,०००/- 
सांस्कृतिक कला बहूद्देशीय संस्था, वाशिम 
३७ 0 | स्व. विनायक राखोंडे प्रतिष्ठान, पातूर ५०,०००/- 
३८ साने गुरुजी कला व सांस्कृतिक कार्य क्रिडा बहु मंडळ, ५०,०००/- 
अकोला 
३९ शाहू फुले आंबेडकर फाउंडेडन, जि. बुलढाणा ५०,०००/- 
go । लोकसोवा राष्ट्रीय सांस्कृतिक नाट्य मंडळ, वाशिम ५०,०००/- 
४१ | जय तुळजाई ग्रामीण बहु.संस्था, उमरसा, यवतमाळ ५०,०००/- 
एकूण ३३,००,०००/- 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


